कोविड-१९ व्यवस्थापनासाठी कोरोनामुक्‍त 
गाव पुरस्कार योजना सुरू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.9७५/योजना-११ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : 02 जुन, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अनेक सरपंच व गावांनीसुध्दा ORAS आपल्या गावच्या वेशीवर रोखण्याचा 
चांगला उपक्रम राबविलेला आहे. sen सर्व ग्रामपंचायतींच्या कामांची दखल घेत मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी राज्याच्या जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणामधून याचा संदर्भ देऊन त्यांचा गौरव केलेला 
आहे. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या आवाहनानुसार आपण आपले कुटूंब, आपला मोहल्ला, आपली वाडी- 
वस्ती, आपले गाव GRAY केले तर तालुका, जिल्हा व राज्य RATT होण्यास वेळ लागणार 
नाही. गावागावांमध्ये कोरोना मुक्‍तीसाठी कोणते प्रयत्न करणे आव्यक आहे व त्यासाठी स्पर्धा ठेवणे, 
त्यांचा यथोचित गौरव करणे व ग्रामविकास विभागांतर्गत असलेल्या विकासकामांच्या निधीमधून 
जादाचा निधी fear तर, गावातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसभांमध्ये कोरोनाचे काम 
करण्याची जिद्द उत्पन्न होईल, मग इर्षा तयार झाली तर “गाव करील ते राव काय करील” या भावनेने 
चांगले काम होईल या हेतूने कोविड - १९ व्यवस्थापनासाठी कोरोनामुक्‍त गाव स्पर्धा योजना सुरू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य GRAY करण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी कोरोनावर मात करण्यासाठी जिद्द उत्पन्न 
व्हावी यासाठी कोविड-१९ व्यवस्थापनासाठी GRAM गांव स्पर्धा योजना राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कोरोनामुक्‍तीसाठी ग्रामपंचातीच्या स्तरावर खालील ५ 
पथकांची स्थापना करून त्यांनी नेमूण दिलेली कार्ये करणे व परिशिष्ट-अ मधील निकषांनुसार 
गुणांकन करणे व ग्रामपंचायतीने स्वयंमुल्याकन संबधित गट विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे 
आवर्यक आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


पथक क्रमांक-(१) कुटुंब सर्वेक्षण पथक (ग्रामपंचायत प्रभाग निहाय):- 

सदर पथक वार्ड, तांडा, वाडी अथवा वस्तीनिहाय ग्रामपंचायत सदस्य, आरोग्य सेविका/ 
अंगणवाडी सेविका/ आशा वर्कर / जिल्हा परिषद शिक्षक तसेच अन्य संस्थेचा प्रतिनिधी (स्वंयसेवक) 
इत्यादी सदस्यांच्या समावेश करून संबंधित ग्रामपंचायतीनी पथकाची स्थापना करावी. 
कुटुंब सर्वेक्षण पथकांची कार्ये:- 

© कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची कोविड १९ संबंधित आजाराची लक्षणे ऑक्सीजन पातळी, ताप, 
सर्दी, खोकला, थकवा आणि इतर लक्षणे असलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी घेणे. 
© प्रत्येक कुटुंबाला भेट देताना कोविड १९ च्या सर्व नियमांचे पालन करून कुटुंबातील वृध्द 

व्यक्‍ती, लहान मुळे, गरोदर स्त्रीया यांची घ्यावयाची काळजी यांचे नियम समजावून सांगणे. 

AUTOIMMUNE DISEASE श्वसनासंबंधीचे दमा किंवा इतर आजार, मधुमेह, उच्च रक्‍तदाब 
(HYPER TENSION) आजाराची माहिती घेणे व तद्संबंधीत आजाराची व्यक्‍ती आढळल्यास अशा रुग्ण 
व्यक्तींची यादी करणे व त्यांना योग्य उपचार घेणे व त्याबाबत विशोष काळजी घेण्याचे आवाहन करणे. 
पथक क्रमांक (२) विलगीकरण कक्ष स्थापन करुन खालीलप्रमाणे कार्ये करण्यात यावे :- 
१) कोविड -१९ विळगीकरण कक्ष सरकारी नियमानुसार संबंधित प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व 
ग्रामपंचायतीमधील कार्यरत अधिकृत डॉक्टर यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने तयार करण्यात यावे. त्यात दोन 
स्वतंत्र कक्ष तयार करुन त्यामध्ये बाधित व्यक्‍ती आणि संपर्कातील व्यक्‍तींना स्वतंत्र कक्षात ठेवण्यात 
यावे. 
2) कोविड-१९ विलगीकरण कक्षात २४ तास गरम पाणी ठेवण्यात यावे व शौचालय स्वच्छ ठेवावीत. 
३) कोविड बाधित रुग्णांच्या आहार व औषध उपचारावर नियमीत लक्ष ठेवणे. 
४) गावातील रुग्णांची लक्षणे वाढत असल्यास तात्काळ हेल्पलाईन पथकातील डॉक्टरांना सूचित 
करणे. 
पथक क्रमांक (३) कोरोना तपासणीसाठी व रुग्णालयात भरती करण्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहन 
चालकांचे पथक :- 

विलगीकरण कक्षातील लोकांना आवश्‍यकतेनुसार रुग्णालयात अँडमीट करण्याची गरज 
असेल त्यासाठी गावातील उपलब्ध गाड्या त्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्था करणे अवाश्‍यक आहे. 
यासाठी राज्यातील प्रत्यके ग्रामपंचायतीने कोरोना तपासणीसाठी व रुग्णालयात भरती करण्यासाठी 
घेऊन जाणाऱ्या वाहन चालकांचे पथक ग्रामपंचातीच्या स्तरावर गावातील वाहनचालकांची स्वंयसेवक 
म्हणून निवड करून पथकांची स्थापना करावी 
पथकाची कार्ये :- 
१. पथकातील वाहन चालकाने रुग्णासाठी वापरात असलेल्या वाहनात वाहन चालकाच्या सीटच्या 
मागे प्रोटेक्टिव्ह शिल्ड लावणे. 
२. प्रोटेक्टिव्ह शिल्डच्या मागे रुग्णांना बसुन हॉस्पिटलला घेऊन जाणे व लगेच गाडी निर्जतुक करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


३. या पथकातील वाहन चालकांनी केलेल्या कार्यामुळे रुग्ण स्वत: च्या कुटुंबातील किंवा इतर व्यक्तीना 
तपासणीसाठी सोबत घेऊन जाण्याची गरज पडणार नाही. त्यामुळे रुग्णाबरोबर थेट संपर्क 
टाळल्यामुळे कोविड -१९ चा प्रसार रोखण्यास मदत होईल. 
पथक क्रमांक (४) कोविड हेल्पलाईन पथक :- 

सदर पथकामध्ये गावातील खाजगी डॉक्टर, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र/ केंद्र येथील डॉक्टर, 
फॉर्मासिष्ट (औषध निर्माता) आणि इतर क्षेत्रातील लोकांचा समावेश करून ग्रामपंचायतीने डॉक्टर 
हेल्पलाईन पथकांची स्थापना करावी. 
कोविड हेल्पलाईन पथकांची कार्ये: 
१. कोविड -१९ POSITIVE आलेल्या रुग्णांना आवश्‍यक ते उपचार तातडीने डॉक्टरांचे सहाय्य घेऊन 
चालु करण्यास मदत करणे. 
२. रुग्णाची वेळोवेळी तपासणी करणे व आवश्‍यक तपासण्या नाममात्र दरात करणे. 
३. आवश्‍यकता असलेल्या रुग्णांना जिल्हयाच्या ठिकाणी मुख्य रुग्णालयात भरती करणे. 
४. रुग्ण अँडमिट करताना बेडच्या उपलब्धतेबाबत व उपचारादरम्यान औषधांच्या कमतरतेबाबत 
येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यास मदत करणे 
५. कोविड-१९ विलगीकरण कक्षात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची ऑक्सीजन पातळी आणि आजाराच्या 
इतर लक्षणाबाबत आढावा घेणे. 
६. Has -१९ या आजारानंतर मानवी शरीरात काही गुंतागुंत निर्माण होऊ शकतात. उदा नवीनच 
आढळलेल्या MUCARMYCOSIS आजाराशी साधर्म्य लक्षणाची माहिती देणे व पुढील उपचारासाठी 
संबंधीत रुग्णालयात (हॉस्पीटलमध्ये) तातडीने पाठविण्याची व्यवस्था करणे. 
७. विशेष म्हणजे लहान मुलांची विशोष काळजी घेण्यासाठी कोविड-१९ च्या संबंधीत सर्व नियम माहिती 
वेळोवेळी गावातील कुंटुबांपर्यंत पोहचविणे 
पथक क्रमांक (५) कोविड-१९ लसीकरण पथक:- 

राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कोविड-१९ लसीकरण करण्यासाठी तपासणीसाठी 
ग्रामपंचातीच्या संबंधित वैद्यकीय आधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र/उपकेंद्र आरोग्य 
सेविका/आरोग्यसेवक, खाजगी डॉक्टर, स्वयंसेवक आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधी अशा सदस्यांचा 
समोवडा करून पथकांची स्थापना करावी 
पथकांची कार्ये:- 
१. शासकीय नियमानुसार वय वर्षे ४५ च्या वरील विशेषत: जुने आजार उदा. मुधुमेह, दमा, उच्च 
रक्‍तदाब इत्यादी असणाऱ्या व्यक्तींचे पथकाच्या माध्यमातून प्राधान्याने कोविड १९ चे लसीकरण 
करण्यात यावे. 
२. लसीकरणासाठी पात्र लाभार्थ्याची यादी अगोदर तयार करुन त्यानुसार ग्रामपंचायत कार्यालयात 
स्वयंसेवकामार्फत नोंदणी करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


३. शासनाच्या धोरणानुसार कोविड-१९ लसीकरणाच्या बाबतीत कोणत्याही नियमांचे SHIA होणार 
नाही याची दक्षता घेणे. 

४. प्रथम कोविड प्रतिबंध लसीकरण १००% पुर्ण करण्यात येईल असे नियोजन करणे. 

५. गावातील नागरिकांची वेळोवेळी ANTIGEN TEST करण्यात यावी 

३. सदर योजनेच्या निकषांनुसार गुणांकन बाबतचे स्वयंमुल्याकन ग्रामपंचायतींनी तयार करून १ 
महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित गट विकास अधिकारी यांच्याकडे पुरस्कारासाठी निवड होण्याच्या 
दृष्टीने सादर करावीत. गट विकास अधिकारी यांनी प्राप्त झालेल्या सर्व ग्रामपंचायतीच्या 
स्वयंमुल्याकन तपासणी करून सर्वाधिक गुण प्राप्त १० ग्रामपंचायतींची यादी करुन आवश्‍यक 
अहवालासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावी. मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी प्राप्त गुणांकन यादीमधील सर्व गांवाची तपासणी करून जिल्हयातून 
सर्वाधिक गुण प्राप्त ३ गावांची शिफारस उपायुक्‍त (विकास ) , विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांच्याकडे 
सादर करावी. उपआयुक्त (विकास) यांनी विभागातील सर्व जिल्हयांकडून प्राप्त झालेल्या गुणांकनाची 
पडताळणी करून विभागीय आयुक्तांच्या मान्यतेने विभागवार प्रथम, व्दितीय आणि तृतीय सर्वाधिक गुण 
प्राप्त होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची अंतिम निवड करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा 

४. ग्रामविकास विभागाच्या लेखाशीर्ष २५१५ व ३०५४ या दोन्ही योजना मिळून प्रथम, द्वितिय आणि 
तृतीय क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे (१) रु.५० लक्ष, (२) रु २५ लक्ष व (3) रु.१५ लक्ष इतका निधी 
विकास कामासाठी ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार प्राधान्याने वितरीत करण्यात येईल 

५. कोविड-१९ व्यवस्थापन कोरोनामुक्‍त गाव स्पर्धेत विजेता ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्काराची 
रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल 

६. कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेसाठी सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील निकषांनुसार सर्वात जास्त गुण 
प्राप्त ग्रामपंचायतींना राज्यातील ६ महसुली विभाग निहाय प्रत्येक महसुल विभागातुन प्रथम बक्षीस 
रू.५० लक्ष, द्वितीय बक्षीस रू. २५ लक्ष व तृतीय बक्षीस रू. १५ लक्ष असे ३ विभागवार पुरस्काराची 
रक्‍कम वितरीत करण्यात येईल 

७. परिशिष्ट-अ मधील निकषांनुसार मुल्यांकन करुन गुण देण्यासाठी दिनांक १ जून, २०२१ ते 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ हा कालावधीत ग्रामपंचायतींनी केलेले कार्ये विचारात घेण्यात यावीत. 

८. या योजनांकरीता निवडण्यात येणारी ग्रामपंचायत शासनाकडून देण्यात आलेल्या सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मधील निकषांच्या आधारे गुणांकन पध्दतीने पारदर्शकपणे निवड करण्यात यावी 

९. आर. आर. (आबा ) पाटील सुंदर गाव योजना अंतर्गत पुरस्कार वितरण व कोविड-१९ 
व्यवस्थापन कोरोनामुक्‍त गाव स्पर्धेत विजेता ठरलेल्या ग्रामपंचायतींना पुरस्काराची रक्‍कम 
जिल्हयाच्या ठिकाणी एकत्रित कार्यक्रमांत वितरीत करण्यात येईल 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१४४६५२६३२० असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
S U b h a S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818c664ad0c54be36 
U t t a aal R a t h O d d6234bdc213e86d85816c2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.06.03 17:47:59 +05'30' 
सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) सर्व मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरिष्ठ स्वेय सहायक. 
७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८) महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०) निवासी लेखा अधिकारी. 

११) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग (सर्व) 
१२) मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 

१३) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१४) सर्व जिल्हाधिकारी. 

१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१६) संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१९) अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२०) जिल्हा परिषदांचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) (सर्व) 

२१) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

२२) अवर सचिव, वित्त विभाग ( व्यय-१५) , मंत्रालय, मुंबई. 

२३) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी 

२४) ग्राम विकास विभागातील सर्व सह/उप/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 


) 
) 
) 
24) Fras नस्ती- योजना-११. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


शासन निर्णय, क्रमांक-संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.9५/योजना-११, दि. ०२ जुन, २०२१ चे सहपत्र 
कोविड-१९ व्यवस्थापनासाठी RAAT गाव स्पर्धासाठी निकष व गुणाकंनाचे विवरणपत्र परिशिष्ट-अ 


अ.क्र गुणाकंणासाठी निकष निकषाच्या प्रमाणानुसार गुण कमाल गुण 
्‌ कोविड-१९ व्यवस्थापनासाठी ग्रामस्तरावर १. १००%-२ गुण २ 
कोरोना मुक्‍त समितीची निर्मिती करणे. त्यात २. ७५-९९%-१ गुण 
सरपंच, उपसरपंच,ग्रामसेवक,तलाठी, ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 


आरोग्य कर्मचारी, गावातील सर्वसामान्य 
असणाऱ्या व्यक्‍तीचा समावेठा करणे. 


२ | ग्रामस्तरावर मुख्य समितीच्या अंतर्गत विविध १. १००%-२ गुण २ 
पथकांची निर्मिती करणे त्यात आरोग्य २. ७५-९९%-१ गुण 
कर्मचारी, खाजगी डॉक्टर व गावातील ३. ५०-७४%-०.५० गुण 


स्वयंसेवक यांचा समावेश करणे. 
3. | कोरोना मुक्त गाव होण्यासाठी कोरोना बाधीत १. १००%-४ गुण ४ 
कुटुंबाचे सर्वेक्षण व कॉनटॅक्ट SRT करणे. २. ७५-९९%-३ गुण 
३. ५०-७४%-२ गुण 
8 | ANTIGEN TEST ची सुविधा गाव पातळीवर १. १००%-४ गुण ४ 
उपलब्ध करणे व संशयित रुग्ण संख्येच्या २. ७५-९९%-३ गुण 
प्रमाणात ३. ५०-७४%- २ गुण 
4 | ANTIGEN TEST मध्ये POSITIVE १. 900%- 2 गुण 2 
आढळलेल्या रुग्णांना तत्काळ पुढील | 2 ७५-९९%-१ गुण 


उपचारासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
कोविड केअर सेंटर किंवा हॉस्पिटल मध्ये 
पाठविणे 


६ | ANTIGEN TEST मध्ये NEGETIVE आहे पंरतु १. १००%-२ गुण २ 
लक्षणे दिसतात अशा व्यक्तीना संडायित २. ७५-९९%-१ गुण 

कोविड रुग्ण म्हणून विलगीकरण कक्षात ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
ठेवणे. 


७ । रुग्णांना विलगीकरण कक्ष किंवा हॉस्पिटल १. १००%-२ गुण २ 
पर्यंत वाहतुकीसाठी वाहनांची व्यवस्था २. ७५-९९%-१ गुण 
अल्पदरात करणे. ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 

८ | कोविड-१९ विलगीकरण कक्षात गरम पाणी/ १. १००%-२ गुण २ 


वीज/स्वच्छता/मास्क व सॅनिटारझर ची २. ७५-९९%-१ गुण 
सुविधा उपलब्ध करणे, तसेच, शौचालयाची 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


अ.क्र. गुणाकंणासाठी निकष निकषाच्या प्रमाणानुसार गुण कमाल गुण 

साफसफाई नियमितपणे करणे. ३. ५०-७४%-०.५० गुण 

९ | गावातील खाजगी डॉक्टरांचा व फार्माशिष्ट १. १००%-२ गुण २ 
यांचा कोविड १९ साठी सक्रिय सहभाग २. ७५-९९%-१ गुण 
रूग्णांच्या शरीरात प्रतिकारशक्‍ती निर्माण ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
होण्यासाठी आहार आणि औषधाविषयी 
मार्गदर्शन करणे लोकसंख्येच्या हजारी 
प्रमाणात. 

दि o | कुटुंबातील सर्व सदस्य POSITIVE आल्यावर १. १००%-२ गुण २ 
पथकातील स्वयंसेवकामार्फत saz ती २. ७५-९९%-१ गुण 
मदत करणे. ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 

7 q | एखाद्या शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य १. १००%-२ गुण २ 
कोविड-१९ POSITIVE आल्यावर २. ७५-९९%-१ गुण्‌ 
त्यांच्याकडील उत्पादित दुध व भाजीपाला ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
अनुक्रमे दुध डेअरी व संबंधित मार्केटला 
स्वयंसेवकामार्फत पोहच करणे. 

१२ | दुध उत्पादक संस्था, विविध कार्यकारी विकास | १. १००%-२ गुण २ 
सोसायटी, महिला बचत गट, स्वयसेवी संस्था, | २. ७५-९९%-१ गुण 
तंटामुक्‍त गाव समिती, पंतसस्था यांचा सक्रीय | ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
सहभाग. 

१३ । कोरोना बाधित कुटुंबाचे मनोबल | १. १००%-२ गुण २ 
वाढविण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी २. ७५-९९%-१ गुण 
आणि संबंधित डॉक्टरांशी कोविड-१९ ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
हेल्पलाईन समिती प्रमुखाने नियमित संवाद 
साधणे. 

१४ | कौरोना विरहीत सुरक्षित कुटुंबाची विशेष नोंद | १. १००%-२ गुण २ 

त्या कुटुंबाना कोरोनाची बाधा . (५-९९%- 

ठेवणे व त्या कुटुंबाना कोरोनाची बाधा होणार | २. ७५-९९%-१ गुण 
नाही यासाठी जनजागृती करणे. ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 

१५ | कोविड १९ ची लक्षणे आढळलेल्या रुग्णांना १. १००%-२ गुण २ 
तात्काळ संबंधित पथकातील २. ७५-९९%-१ गुण 


स्वयंसेवकामार्फत पुढील उपचारासाठी 
व्यवस्था करणे. 


३. ५०-७४%- ०.५० गुण 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.७५/योजना-११ 


अ.क्र. गुणाकंणासाठी निकष निकषाच्या प्रमाणानुसार गुण कमाल गुण 
१६ । कोविड १९ लसीकरणासाठी मदत करणे व १. १००%-२ गुण २ 
उपलब्ध लसीचे शासकीय नियमानुसार योग्य २. ७५-९९%-१ गुण 
वाटप. ३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
१७ | लहान बालकांचे, गरोदर मातांचे सर्वेक्षण १. १००%-२ गुण २ 
करणे. २. ७५-९९%-१ गुण 
३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
१८ | जनजागृतीसाठी केलेले प्रभावी उपयायोजना, १. १००%-२ गुण २ 
विविध तंत्रज्ञानाचा वापर. २. ७५-९९%-१ गुण 
३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
१९ । नोकरीनिमित्त किंवा  व्यवसायनिमित्त १. १००%-२ गुण २ 
(चाकरमाने) बाहेरगावी असणाऱ्या व्यक्ती| २. ७५-९९%-१ गुण 
घेतलेली खबरदारी. ३. ५०-७४%-०.५० गुण 
२० ।मृत्युर कमी असावा (गावातील १. संख्या०-२ गुण २ 
लोकसंख्येच्या हजारी दराप्रमाणे) २. १-१०-१ गुण 
३. १0०पेक्षा जास्त - ०.५० 
गा 
२१ | पथकातील एकही स्वसंसेवक ORT बाधित १. १००%-२ गुण २ 
न होण्यासाठी नियमांचे पालन करणे. २. ७५-९९%-१ गुण 
३. ५०-७४%- ०.५० गुण 
२२ । आई वडिलांचे दुर्दवाने कोरोनामुळे निधन १. १००%-४ गुण ४ 
झाल्यास अनाथ मुलांचा/मुलींचा PATS] २. ७५-९९%-३ गुण 
करणे. ३. ५०-७४%-२ गुण 
एकूण गुण :- Yo 


Digitally signed by subhash Uttam Rathod 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


5 (1 0 h a 5 h ou=Rural Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4900ceadef378ce6953fc366d818 


U tta aa R a t h O d c664ad0c54be36d6234bdc213e86d85816 


८2, cn=subhash Uttam Rathod 
Date: 2021.06.03 17:49:30 +05'30' 


सुभाष राठोड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


